सर्वसाधारण बदल्या (सन २०२१-२२) 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत 
नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, 
मुंबई यांच्या अखत्यारीतील शिधावाटप अधिकारी/ 
मुख्य निरीक्षण अधिकारी,गट-ब. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-२३२१/प्र.क्र. ९०/ ना.पु.१५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या.१२, 
दि. २९ जुले,२०२१. 
शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (३) मधील तरतुदीनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी 
पुरवठा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील बदलीपात्र स्तंभ क्र.२ मधील शिधावाटप अधिकारी/मुख्य निरीक्षण 
अधिकारी, गट-ब यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी सार्वजनिक 
सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । शिधावाटप अधिकारी/ सध्या कार्यरत बदलीनंतर पदस्थापनेचे 
मुख्य निरीक्षण ठिकाण ठिकाण 
अधिकारी यांचे नाव 

Pa 2 3 Sa: Sees 

i] श्री. धनराज एकनाथ शि.का.क्र.३९फ शि.का.क्र.४६फ - 
जाधव (मुख्य) डोंबिवली बदलापूर 

2 श्री. गुलाब नबी युनुस अ-परिमंडळ ई-परिमंडळ 
शेख 

३ श्री. रामकृष्ण नेमाजी शि.का.क्र. ६ अ.- शि.का.क्र. २२ ड, 
कांबळे सी.पी. टंक बांद्रा 

४ श्रीम. विजया विलास फ-परिमंडळ अ-परिमंडळ 
रघतवान 

५ | श्रीम. छाया दिगंबर शि.का.क्र. ३३ ई, शि.का.क्र.४१फ, 
पालवे चेंबुर वाशी 

६ | al. नागनाथ गंगाराम ई-परिमंडळ शि.का.क्र. 338, 
हंगरगे चेंबुर 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२३२१/प्र.क्र. ९०/ ना.पु.१५ 


७  । श्री. जगन्नाथ भानुदास । प्रधान कार्यालय, चर्चगेट शि.का.क्र.४४ई, 
सानप गोवंडी 

é श्री. अश्विनकुमार शांकर फ-परिमंडळ शि.का.क्र.२६ ड, 
रोहिणीकर अंधेरी 

९ श्री. अविनाश ग-परिमंडळ दि. ३१ मे, २०२२ पर्यंत 
काशिनाथ पाटील मुदतवाढ 

१० | a Usa सुकलाल शि.का.क्र. ४६ फ, शि.का.क्र.४०फ, 
राठोड अंबरनाथ उल्हासनगर 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
यांनी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदलीच्या 
पदावर रुजू करून घेऊन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. वरीलप्रमाणे बदली करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे 
गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन 
कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


४. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करु नये व महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ Helles नियम ३० (सी) नुसार 
मूळ कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे 
अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोचदेय डाकेने परत करावेत. 


५. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काठून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील तरतुदीनुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीत 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन म्हणून गणला 
जाईल. 


६. सदरहू बदल्या या प्रशासकीय बदल्या असल्याने उपरोक्त अधिकाऱ्यांना बदली विषयक 
प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असतील. 


७. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०९१७५२०३९८०६ असा आहे. सदर ATT 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, मलवा 


Patil 


(अस्मिता पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी. 
(यांना नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्यामार्फत ) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२३२१/प्र.क्र. ९०/ ना.पु.१५ 


प्रत- 


१ 


AN AD 


tes 
दु 


& 
9 


¢ 


Cc 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई . 
सर्व उप नियंत्रक शिधावाटप. 
मा. मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. राज्यमंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


सचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई . 
लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

निवडनस्ती,ना.पु.-१५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


